मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, 
नाशिक या कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील 
मंजूर नियत अस्थायी पदांना व रुपांतरीत 
अस्थायी पदांना दि. ०१/०९/२०२२ ते 
२८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुदत- २०२२/२२६/प्र.क्र. ३४/२०२२/जसंनि 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक - २१/०९/२०२२ 


पहावे :- १) शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ- २०२२/६५/प्र.क्र.०८/२०२२/जसंनि दि.१७/०३/२०२२. 
२) मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक यांचे पत्र जा.क्र. मुअ/जवधसू/प्र.लि. 
(१/२०२२)/मुदतवाढ/१९०१/सन २०२१. दि. ०२/०९/२०२२. 
3) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.१८/०८/२०२२. 


प्रस्तावना:- 
मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील कार्यरत 


असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण ७४९ पदांना तसेच रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील एकूण ८० पदांना संदर्भाधिन क्र. १ दि. १७/०३/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक 
०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 

संदर्भाधिन क्र. 3 वित्त विभागाच्या दि. १८/०८/२०२२ शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय 
विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, 
SAM अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि. ०१/०९/२०२२ ते २८/०२/२०२३ या कालावधीत 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण 
सुरक्षितता, नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७४९ पदांना व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ७१ पदांना दि. ०१/०९/२०२२ ते २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

१. मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक यांच्या संदर्भ क्र. २ दि. ०२/०९/२०२२ 
च्या पत्राच्या अनुषंगाने मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सरक्षितता, नाशिक यांच्या 
अधिपत्याखालील नियत अस्थायी अस्थापनेवरील सोबतच्या प्रपत्र अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे एकूण 
७४९ अस्थायी पदांना तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील सोबतच्या प्रपत्र-ब मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे ७१ पदांना दिनांक ०१/०९/२०२२ ते २८/०२/२०२३ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत- २०२२/२२६/प्र.क्र. ३४/२०२२/जसंनि 


= उपरोक्त पदांचा वेतन व भत्याचा खर्च पुढील लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात येईल. 
मागणी क्रमांक आय-३ 


१) 


4) 


मुख्य अभियंता नियोजन व जलविज्ञान, नाशिक-४ 

मागणी क्रमांक आय-३, मुख्य लेखाशिर्ष - २७०१, 

मोठे व मध्यम पाटबंधारे (योजनांतर्गत) ८० सर्वसाधारण, 

००२ आधार सामग्री गोळा करणे (०१) आस्थापना (०१) (०३) 
मुख्य अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान, नाशिक २७०१ ८८७३ 
अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री पृथःकरण मंडळ, नाशिक 
मागणी क्रमांक आय-३, मुख्य लेखाशिर्ष - २७०१, 

मोठे व मध्यम पाटबंधारे ८० सर्वसाधारण, 

००२ आधार सामग्री गोळा करणे (०१) आस्थापना (०१) (०४) 
अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री पृथ:करण मंडळ, नाशिक 
(योजनांतर्गत) २७०१ ९२५२ 

अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री संकलन, नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, नाशिक 
मागणी क्रमांक आय-३, मुख्य लेखाशिर्ष - २७०१, 

२७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे ८० सर्वसाधारण, 

००२ आधार सामग्री गोळा करणे (०१) आस्थापना (09) (०४) 
अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री संकलन, नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, नाशिक 
(योजनेत्तर) २७०१ ९०८३ 

कार्यकारी अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प विभाग, (कळवा) ठाणे 
मागणी क्रमांक आय-३, मुख्य लेखाशिर्ष - २७०१, 

मोठे व मध्यम पाटबंधारे ८० सर्वसाधारण, 

००५ सर्वेक्षण व अन्वेषण (०१) आस्थापना (०१) (०५) 

अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री संकलन मंडळ, नाशिक 
(अनिवार्य) २७०१ ९२१६ 

अधीक्षक अभियंता,धरण सुरक्षितता संघटना, नाशिक 

मागणी क्रमांक आय-३, मुख्य लेखाशिर्ष - २७०१, 

मोठे व मध्यम पाटबंधारे ८० सर्वसाधारण, 

(००४) संशोधन (०१) आस्थापना (०१) (०२) 

अधीक्षक अभियंता,धरण सुरक्षितता संघटना , नाशिक 
(अनिवार्य) २७०१ २६१४ 

व 

मागणी क्रमांक आय-३, मुख्य लेखाशिर्ष - २७०१, 

मोठे व मध्यम पाटबंधारे ८० सर्वसाधारण, 

००१ संचालन व प्रशासन (०४) व्यवस्थापन आस्थापना 

(०४) (०६) आस्थापना (योजनेत्तर) 

अधीक्षक अभियंता,धरण सुरक्षितता संघटना , नाशिक 
(अनिवार्य) २७०१ १७८१ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत- २०२२/२२६/प्र.क्र. ३४/२०२२/जसंनि 


३. शासन निर्णय वित्त विभागाच्या उक्त संदर्भ क्र. ३ येथील दिनांक १८/०८/२०२२ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२२०९२११४५७१३३७२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUNITA VIRENDRA > 7 
GAIKWAD soreness ता 
(सुनिता गायकवाड) 
सोबत : प्रपत्र - अ, ब. कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- १ महाळेखापाल 9/2, (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
२) महालेखापाल १/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
3) प्रधान सचिव, (जलसंपदा) जलसंपदा विभाग, मंत्राळय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
४) मुख्य अभियंता (जस) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५) मुख्य अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान, नाशिक. 
६) आंतरवित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
) 
) 


७) उप सचिव, सेवा, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८) अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री संकलन, नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, नाशिक. 

९) अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री पृथःकरण मंडळ, नाशिक. 

१०) अधीक्षक अभियंता,धरण सुरक्षितता संघटना , नाशिक. 

११) कार्यकारी अभियंता, जळनियोजन विभाग, नाशिक. 

१२) कार्यकारी अभियंता, डाटा सेंटर विभाग, नाशिक. 

१३) कार्यकारी अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प विभाग, पुणे/नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद. 

१४ कार्यकारी अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प विभाग, (कळवा) ठाणे. 
) 
) 
) 
) 


१५) संशोधन अधिकारी, जलगती संशोधन विभाग- क्र. १ 

१६) संशोधन अधिकारी, उपकरणे संशोधन विभाग, नाशिक. 

१७ कार्यासन आ (प्रशि)/अर्थसंकल्प-१/ जलसंपदा विभग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१८) जसंनि कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


प्रपत्र-अ 
कार्यालयाचे नांव : मुख्य अभियंता,जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक-४ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदवार स्थिती दर्शविणारा तक्‍ता 


अ. पदनाम मुख्य धीक्षक [arent ferent [arent ।कार्यकारी धीक्षक ।कार्यकारी laden |कार्यकारी |कार्यकारी |कार्यकारी [कार्यकारी |कार्यकारी [एकूण पदे 
क्र अभियंता, | अभियंता, | अभियंता, | अभियंता, । अभियंता, । अभियंता, । अभियंता ।अभियंता, | अभियंता, । अभियंता, | अभियंता, अभियंता, | अभियंता, 

जलविज्ञान jaa  ।जल जलहवामान | जळ जलगती  |धरण धरण आधार जलविज्ञान |जलविज्ञान अभियंता, | जलविज्ञान |जलविज्ञान 

व धरण सामग्री ।नियोजन । आधार ।नियोजन ।संशोधन ।सुरक्षीतता ।सुरक्षीतता | सामग्री प्रकल्प | प्रकल्प ।जलविज्ञान | प्रकल्प | प्रकल्प 

सुरक्षितता, [gear ffm, ।सामग्री  ।विभाग ffm, ।संघटना ।कक्ष संकलन विभाग, ।विभाग, | प्रकल्प विभाग, ।विभाग, 

नाशिक  'मंडळ, नाशिक प्रक्रीया (्पूर) नाशिक नियोजन व । अमरावती नागपूर ।विभाग, पुणे ठाणे 

नाशिक विभाग, = attire जलविज्ञान औरंगाबाद 
नाशिक मंडळ, 
नाशिक 

Pe “60 >: [4 a 18 = 00” 
| ०१ | ०१ | ०१ | ०१ | १ | १ | १ | ०१ | १ || १ | १ |_0_] 
| ०१ | ०१ | ०१ | ०१ | १ | १ | १ | ०१ | १ | | १ | १ |_0_] 
| १ | १ | ०१ | १ | १ | ०१ | १ [०१ | १ | ० [० [०१ |[| 0 [_0__| 
कार्यकारी अभियंता/ संशोधन अधिव eae 9 ee ae a २० 4: १. ee ee ee ५0 |" 
।_०१ | २ | ६ | १ | ३ | २ 
क..अ/स.अ.श्रे.२/ शा.अ. (स्थापत्य)/ i ०0] १६१ 
|शास्त्रीअधिकारो/वैज्ञानिक अधिकारी | ० | १ | ०१ | १ | १ | ०१ | १ [१ | ०१ | ०१ [० [१ [9 [_0__| 
|| १ | १ [१ | ०१ | ०0 | 0 | | 
||| १ | १ | ०१ | 0 [0 |_0__| 
| १ | १ | १ | १ | ०१ | ०१ [०१ | ०१ | १ | ०0 | ०१ | ०१ | ०0 | 09 (EO 
| ०१ | ०१ | ०१ | १ | ०१ | १ | १ [१ |[_०__| 
। ०१ [| १ | ४ |_१ | ०१ | ०१ | ५ | ०१ | १ |_०_] 
| | १ | ०१ | १ | १ | ५ | ६४ [१ | ०१ | ०१ [० [09 (ee [_0__| 
| ०१ | १ | ०१ | ०१ | १ | १ | १ | ०१ | १ | | १ | १ |__0_] 
भांडारपाल/ स.भां.पाल । ०१ [| १ |? | १ | ०१ | ०१ | ३ | 0 | १ |__0_] 
|| ०१ | १ | १ [| २ | ०१ | १ ॥[_०__| 
वरिष्ठ लिपीव | १ | ०१ | ० |_0_] 
| | 
[ee ०१ | ०१ | १ | १ | १ ee ee ee | ०१ ee 
| १ | १ |? | १ | १ | ०१ | १ [०१ | १ | ० [० [०१ | [_0__| 
| १ | १ |? | १ | १ | ०१ | १ [0 | १ | ० [० eae ae es 
Wes ie Se |. Ie es le Se 
FR a 79. im tlre 90 : 1.9 07000. _ ०002 el ew re ef we Oe al | 
|| ०१ | १ | १ [| १ | ०१ [| १ ॥[_०__| 
२६ शिपाई ae 0__| 
|| ०१ | १ | १३ [| १ | ०१ [| १ ॥[_०__| 
41 एकू) CT १९९ | ९४ | १९९ | १९८ | १९१ | ९६ | १०९ | १९८ | ३० | w | ६९ | ११९ | १४५ | ११५ | ७४९ 


0:01) BACKUP\Sadgir FC\ continution 2013-14 Continuation 2942013\Sthai Ashthai Posts.xls 


प्रपत्र-ब 


कार्यालयाचे नांव- मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता ,नाशिक 


रुपांतरीत स्थायी/अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना पदांना दि ०१.०९.२०२२ ते दि २८.०२.२०२३ या कालावधीसाठी मुदतवाढ मिळणेबाबत. 
कार्यालयाचे नाव :- अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री पृथ:करण मंडळ, नाशिक 
विभागीय कार्यालयाचे नाव :- संशोधन अधिकारी, जलगती संशोधन विभाग क्र.१ 
रुपांतरीत स्थायी/अस्थायी 


पदांची संख्या 


& 


धन रघुनाथ ख १५/०३/१९६४ | ३१/०३/२०२४ 
जलगती संशोधन 
विभाग क्र.१ 


Ll can Se 1. | 


नांव:- अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री संकलन, व जलविज्ञान मंडळ, नाशिक-४ 
विभागीय कार्यालयाचे नांव:- कार्यकारी अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प विभाग, अमरावती 
कर्मचा-याचे नाव रुपांतरीत स्थायी/अस्थायी 
पदांची संख्या 


उपविभागीय मजूर दादा गणेशराव इंगळे २२/०५/१९६९ [३१/०५/२०२९ 
अधिकारी, 

जलविज्ञान प्रकल्प 

उपविभाग, अकोला 


aa = कल. 0. 0 __“ ह...) 
उपविभागीय ३०/११/२०२३ 
cere 


अधिकारी ०१.१९६५ ॥३१/०५/२०२३ 


é ee ae 
जलविज्ञान प्रकल्प ३१/०३/२०३१ 


उपविभाग जळगाव Ee 
पाटील रमेश काशीनाथ १९/०५/१९६४ ३१/०५/२०२४ 
पाटील दगा ३१/०५/२०३० 
दांडगे आत्माराम गिरीधर ३१/०३/२०२४ 
णी अजित ५.०६.१९६८ |३१/०५/२०२८ 


०५.०१.१९६७|३०/०४/२०२७ 


अधिकारी 
जलविज्ञान प्रकल्प 
उपविभाग धुळे 


मंडळ कार्यालयाचे नांव:- अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री संकलन, नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, नाशिक-४ 
विभागीय कार्यालयाचे नांव:- कार्यकारी अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प विभाग, नागपूर 
कर्मचा-याचे नाव रुपांतरीत स्थायी/अस्थायी 
पदांची संख्या 


अधिकारी खलाशी | १२ ate पुरुषोत्तम फागोजी १३/०८/१९६३ ३१/०८/२०२३ 
जलविज्ञान प्रकल्प ए श्रीकृष्ण कृष्ण दाजीबा ३०/०६/२०२३ 


उपविभाग नागपूर १४ |सोनवणे वितामण रतीराम ३०/०४/२०२६ 
बागडे संजय रामदास २२/०४/१९७१॥ ३०/०४/२०३१ 


२०/०६/१९६३ ३०/०६/२०२३ 
१५/०१/१९६६॥ ३१/०१/२०२६ 


उपविभागीय उद्धवजी ३०/०९/१९६४॥ ३०/०९/२०२४ 
अधिकारी 


जलविज्ञान प्रकल्प Teed श्रीधर धोडबाजी ०२.१२.१९६३ | २८/०२/२०२३ 
उपविभाग चंद्रपूर 


99/90/9885 [39/90/2024 
अचिकारी शत aa 
जलविज्ञान प्रकल्प २५ उद्धवजी 


re a र a Ee 


मंडळ कार्यालयाचे नांव:- अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री संकलन, नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, नाशिक-४ 
विभागीय कार्यालयाचे नांव:- कार्यकारी अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प विभाग, औरंगाबाद 


कर्मचा-याचे नाव रुपांतरीत स्थायी/अस्थायी 
पदांची संख्या 


उपविभागीय 
अधिकारी 
जलविज्ञान प्रकल्प 
उपविभाग, 
औरंगाबाद 


तह (नकमान तात जात i ताच्या ताका 
i र य a काल 


व गगह २ ees 
जलविज्ञान प्रकल्प भिमराव ग्यानोबा महिपाळे १५/०९/१९७० [३०/०९/२०३० 
र = ee 


उपविभागीय खलाशी ३४ २०/०५/१९६४ ॥३१/०५/२०२४ 


जलविज्ञान प्रकल्प ३६ |रामदासी कल्याण लक्ष्मणराव ०९.११.१९६४ |३०/०९/२०२४ 
उपविभाग 
आंबेजोगाई 


___|_______| cel बिकवा. 


z 
ee (a aE जा बाता चया Ts क्या 


4) ॥उपविभागीय मजूर ३९ ated हिरामन पांडूरंग १५/०५/१९६४ [39/04/2028 
अधिकारी 
जलविज्ञान प्रकल्प 
उपविभाग नाशिक 
ea 


______|____|____| 100. a (|e 


६) |उपविभागीय मजूर ४० ॥श्री.इंझे दिगंबर साहेब् २ २ ०६.०१.१९६९ |३१/०५/२०२९ 
अधिकारी 
जलविज्ञान प्रकल्प ४१ [SLAP rite साहेब १५/०६/१९६५ ३०/०६/२०२५ 
उपविभाग नेवासा 


es ee ee mas = a 


मंडळ कार्यालयाचे नांव:- अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री संकलन, नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, नाशिक-४ 
विभागीय कार्यालयाचे नांव:- कार्यकारी अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प विभाग, पुणे 


कर्मचा-याचे नाव रुपांतरीत स्थायी/अस्थायी 


पदांची संख्या 


द्धा eel a = 


उपविभागीय गेज ४२ [ua देविदास नारायण १२.०७.१९६२ | ३१/१२/२०२२ 
अभियंता wernt 

जलविज्ञान प्रकल्प मजूर ४३  ॥ग केलास किसनगिरी ३१/०५/१९६५॥ ३१/०५/२०२५ 
उपविभाग शिरुर. 


___|_______|___|____| Fe व ही ळा न आली reel 


उपविभागीय गेज कुलकणी धनंजय अच्युतराव २८/०५/१९६३॥ ३१/०५/२०२३ 
जलविज्ञान प्रकल्प हणुमत अप्पाऱ्या ०६.०१.१९६३ | ३१/०५/२०२३ 
उपविभाग, सोलापूर i शं 


__]__11_1___| ८.0. :- ee 


मंडळ कार्यालयाचे नांव:- अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री संकलन, नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, नाशिक-४ 
विभागीय कार्यालयाचे नांव:- कार्यकारी अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प विभाग, कळवा, ठाणे 


रुपांतरीत स्थायी/अस्थायी 
पदांची संख्या 


अधिकारी जलविज्ञान 
प्रकल्प उपविभाग, 


___|_______|____|____| [ca ae ee (eee 


खलाशी पळे दयानंद कृष्णा ३१/०५/२०२८ 
जलविज्ञान प्रकल्प देसाई संजय लक्ष्मण १०.०३.१९६६ | ३१/१०/२०२६ 


व्हा काडा वाता जा ळा ळा 


3) उपविभागीय मापी Go falda रविंद्र रामचंद्र | a8 १४ 1 93/04/9940] 39/04/2020 


अधिकारी खलाशी | ८८ सावंत अच्युत गोविद 94/08/9888] ३०/०६/२०२६ 
जलविज्ञान प्रकल्प GQ सिवत श्रीकृष्ण गुणाजी ०२.०१.१९६६ | ३१/०१/२०२६ 
उपविभाग, a 
क go |गवस उदयतु ३१/०५/२०२५ 
फोंडाघाट । 
यशवंत विश्राम ३०/०४/२०२९ 


mn 


e+ | 


& 
&3 
६४ 
द्द 
&& 

1) 
GC 
६९ 
७० 


सुर्व रमाकांत राजाराम 
पांगम रामचंद्र 
कानडे रविंद्र सखाराम 
कविटकर राजन यडवंत 
रेडकर कौस्तुभ शांताराम 

रावजी राजाराम 
राणे सुनिल जगन्नाथ 
गवस शिवा सखाराम 
गवस जगन्नाथ नाना 


— कळ 
ळक आळडाळ 


Oo 


१५ 


-o 
Lo 


एकूण 
एकूण (अब) 


